“भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार” 
योजनेची व्याप्ती वाढविणेबबात. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय ,आ.वि.वि. क्रमांक: आविवि-२०१५/प्र.क्र.9८/का-१६, दि.१८ नोव्हेंबर,२०१५ 
२) शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्रमांक : आविवि-२०१६/प्र.क्र.६६/का-८, दि. 02 ऑगस्ट, २०१६ 
3) शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्रमांक : आविवि-२०१६/प्र.क्र.६६/का-८, दि. ०५ ऑगस्ट, २०१६ 
४ शासन परिपत्रक, वि.वि. क्रमांक: अर्थसं-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१२ जानेवारी, २०१६ 
५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, रायगड यांचे क्र.नि.यो.२०१७-१८/प्र.क्र./का. 
१३/२०१७/१०२७, दि.०६.०३.२०१८ रोजीचे पत्र. 
६) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण यांचे क्र.नियोजन २०१८- 
१९/मागणी/का.३/५४३८, दि.२७.१२.२०१८ रोजीचे पत्र. 
७मा.सचिव, आ.वि.वि. यांनी दि.२४.०५.२०१७ रोजी घेतलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स व्दारे 
घेतलेल्या “SAS कलाम अमृत आहार योजना.जे.पी.ए.” आढावा बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर ख्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देण्यासाठी “भारतरत्न 
डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना” ही शासनाने सुरू केलेली अत्यंत महत्वाची पथदर्शी योजना 
आहे. ही योजना संदर्भाधीन दि.१८ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१ डिसेंबर, २०१५ पासून सुरू 
करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून बाळंतपणापर्यंत तसेच 
स्तनदा मातांना पहिळे सहा महिने एक वेळ आहार देण्याचा निर्णय दि.२ ऑगस्ट, २०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 


मा.सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांनी दि.२४.०५.२०१७ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्स ER 
घेतलेल्या “डॉ.ए.पी.जे.अब्दुलळ GSA अमृत आहार योजना” आढावा बैठकीमध्ये ज्या अंगणवाड्या सदर 
योजनेपासून वंचित आहेत त्या अंगणवाड्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न 
करावेत. तसेच माडा व मिनी माडा क्षेत्रांना या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी संबंधीत उपमुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना यांना प्रस्ताव सादर करून सदर एकत्रित प्रस्ताव आयुक्तालयाने शासनास सादर करावा, असे निर्देश 
दिलेले आहेत. त्यानुसार माडा व मिनी माडा क्षेत्रांना या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित सर्व 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तसा प्रस्ताव शासनास 
सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८, दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


त्याअनुषंगाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड यांनी माडा व मिनी माडा क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या 
गावांची यादीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्यामार्फत दि.०६.०३.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केला आहे. जिल्हाधिकरी, रायगड यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने रायगड 
जिल्ह्यातील माडा व मिनी माडा क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या गावांना सदर योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने ही गावे 
सदर योजनेअंतर्गत सामाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 


१. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रायगड जिल्ह्यातील माडा 
व मिनी माडा क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या गावांचा सामावेश सदर योजनेअंतर्गत करण्यात येऊन 
गावातील अंगणवाड्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या कार्यक्षेत्रात 
सदर योजना राबविण्यात यावी. (सोबत जोडलेल्या “अ” व “ब” परिशिष्टाप्रमाणे) 

२. सदर योजनेअंतर्गत माडा व मिनी माडा क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या अंगणवाडीकरिता चार सदस्यीय 
आहार समिती स्थापन करावी व संयुक्‍त बँक खाते सुरू करावे. सदर बँक खात्याची माहिती 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड यांना कळवावी. 

३. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी संबंधित 
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल कल्याण यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा. 


सदर TRA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२११२५७०८६०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 


Laxmikant S = Maharashtra, O = Government Of 
Gopalrao Dhoke ४५५५, ५५ 
(oF. TH. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
प्रत, 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४) मा.मंत्री (महिला व बाळ विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 
) 


मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८, दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


८) सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

९) सर्व मा. संसद सदस्य 

१०)सर्व मा. विधानसभा /विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ 

११)मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१२)अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३)अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४)अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५)प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६)प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१७)प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१८)सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९)सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

२०)आयुकक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

QUAY, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ,पुणे 

२२)व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 

२३)महासंचालक, राजमाता जिजाऊ पोषण Far, नवी मुबंई 

WMI, कुटुंब कल्याण,मंत्रालय, मुंबई 

२५)संचालक, सार्वजनिक आरोग्य संचालनालय,मुंबई 

२६)सर्व विभागीय आयुक्‍त 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Qo) ad जिल्हाधिकारी 

२८)युनिसेफ राज्यप्रमुख, मुंबई 

२९)स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी 

३०)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (अनुसूचित क्षेत्र/सर्व आदिवासी जिल्हे) 
३१)सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 

३२)सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

३३)प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प (१६ जिल्हे) 

३४सह संचालक, माहिती व प्रसिध्दी संचालनालय, मुंबई. 

३५)सह संचालक, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३६)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

३७)उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल कल्याण, जिल्हा परिषद. 
३८)जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित जिल्हे) 

३९)महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

४०)महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

४१)वित्त विभाग (व्यय -१४), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

४२) सर्व सहसचिव /उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
४३) निवड नस्ती -कार्यासन 


य 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८, दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार माहिती रायगड 
परिशिष्ट अ)- माडा पॉकेट 


= तालुक्याचे | पॅकेटचे नांव | गावाचे नाव गाव अंतर्गत अंगणवाडी 
ग नांव केंद्राचे नांव 
| 9 | खालापूर वरोसे माडप माडप ठाकूरवाडी 
२ इसांबे इसांबे 
३ कुंभिवली कुंभिवली, कुंभिवली 
ठाकूरवाडी 
४ निबोडे निबोडे, निबोडे ठाकूरवाडी 
षु शिरवली ath शिरवली वाडी 
बोरेटी 
& नानिवली नानिवली 
७ बोरगांव बोरगांव 
ह सोडेवाडी सोडेवाडी 
९ वावले वावलें ठाकूरवाडी 
हिज पाली बुद्रुक पाली बुद्रुक 
चिव १ वडविहीर वडविहीर 
१२ कांढरोली कांढरोली वनखळ वाडी 
वनखळ वाडी 
१३ भिलवले भिलवले, भिलवले 
ठाकूरवाडी 
१४ वांवढळ वांवढळ 
१५ विणेगाव विणेगाव 
१६ कलोते HAM, कलोते मोकाशी 
मोकाशी 
१७ Had रयती कलोते रयती 
१८ घोडिवली घोडिवली 
१९ नावंढे नावंढे, नावंढे ठाकूरवाडी 
२० वरोसे वरोसे 
२१ डोलिवली डोलिवली 
२२ नढाळ नढाळ 
२३ पेण fort जावळी दाबाचीवाडी, जावळी 
खरबाचीवाडी, जावळी 
२४ करोटी करोटी 
२५ निधवली निधवली, कावजीवाडी 
२६ शितोळे शितोळे 
२७ बेलवडे बु. बेलवडे, होरकसवाडी 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८, दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


ऱ्ह दावणसर दावणसर 
२९ वडगाव वडगाव 
३० आंबेघर आंबेघर, आदिवासीवाडी, 
नांदाडी, 
३१ आष्टे Ral, HAM, करंबळी 
32 मोहिली मोहिली खालसा, 
खालसा जैवुचीवाडी 
३३ बोरगाव बोरगांव, बेळोशीवाडी, 
कोदबी, कासमाळ 
३४ पेण ग्रामिण खैसावाडी 
३५ विराणी विराणी 
३६ शेणे WT, रुईमाळ, शेणे, 
खोंडावाडी 
३७ तळवली तळवली 
३८ आधारणे बोरमाळ 
३९ जिर्णे जिर्णे, चाफेगणी, ताडमाळ, 
तुडमाळ 
४० महालमि-या चांदेपट्टी, भींगोली, 
डोंगर बांगरवाडी, सातमाळ, 
दिवणमाळ, वेताळपट्टी 
४१ कळद कालाड कळद 
४२ उसर उसर, उसर आदिवासीवाडी 
४३ कुरनाड कुरनाड, पेडका, देवमाळ 
४४ पाबळ पाबळ 
४५ कोंढवी कोंढवी, मोहेडी, झापडी, 
गवळावाडी, बरडावाडी 
४६ वरप वरप, पाहिरमाळ, चिंचवाडी, 
धाहीरवाडी,बोरीचामाळ, 
Laxmikant oN aN Cm opto rng C= 
Gopalrao Dhoke Scans” 
(ल.गो.ढोके) 
शासनाचे उच सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८, दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


परिशिष्ट ब)- मिनीमाडा पॉकेट 


अ.क्र. | तालुक्याचे नांव । पॅकेटचे नांव गावाचे नाव गाव अंतर्गत अंगणवाडी 
केंद्राचे नांव 
शि पनवेल दोधाणी निताळे निताळे मानपाडा (मिनी) 
2 मानदनगे कोडप अंगणवाडी केंद्र नाही परंतु 
वांगणी या मिनी अंगणवाडी 
केंद्रात समावष्ठि 
3 वांगणी तर्फ तळोजा । वांगणी ath तळोजा (मिनी) 
४ करंबेळी करंबेळी 
येरमाळ (मिनी) 
भल्याचीवाडी (मिनी) 
षु महोदर महोदर १ 
६ खैरवाडी खैरवाडी 
७ तामसई तामसई 
@ आंबे तर्फे वाजे अंगणवाडी केद्र नाही परंतु 
शिवणसई या मिनी 
अंगणवाडी केंद्रात समाविष्ठ 
९ धामणी धामणी १ 
धामणी २ 
वि ० मालडुंगे मालडुंगे, सतिचीवाडी 
कुंभळटेकडी (मिनी) 
टावरवाडी (मिनी) 
7 q धोदाणी धोदाणी १ 
धोदाणी २ 
चिंचवाडी (मिनी) 
वाघचीवाडी (मिनी) 
१२ देहरंग देहरंग (मिनी) 
बापदेववाडी (मिनी) 
१२ गाढेश्वर गाढेश्वर (मिनी) 
१४ शिरवली चेरवळली 
१५ वाजापुर वाजापुर (मिनी) 
१६ भेरले भेरले 
१७ माची प्रबळ तारटेप 
१८ पाली बु. पाली बुद्रुक 
पाली बुद्रूक 
१९ रोहा खारआपट्टी भातसई भातसई 
काव्याची वाडी 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८, दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


२० झोलांबे झोलांबे 
झोलांबेवाडी 
२१ निडी तर्फे अष्टमी frst तर्फे अष्टमी 
वरवडे 
पाले तर्फ अष्टमी 
२२ खारआपटी खारआपटी 
२३ पडम पडम 
२४ खारगाव खारगाव 
२५ उसर उसर 
उसर ठाकूवाडी 
२६ पांगळोली पांगळोली 
२७ कोडगाव कोडगाव 
कातळवाडी 
भपक्‍्याची वाडी 
एकळलघर 
२८ वासगाव वासगाव 
पिपळवाडी 
लावाचीवाडी 
२९ वेळशीत वेळशीत 
३० वणी वणी 
काळकाई 
चेराठी 
गोयंडावाडी 
३१ निडी तर्फे नागोठणे निडी तर्फे नागोठणे 
३२ तारेघर तारेघर 
केळदवाडी 
३३ सुधागड राबगांव उध्दर उध्दर, उध्दर कातकरवाडी, 
शिरसेवाडी, चेरफळवाडी 
३४ उन्हेरे बुद्रुक उन्हेरे बुद्रुक 
३५ चिखलगांव चिखलगाव, घोडगाव, 
करंजाई, वारसबोडन (मिनी) 
३६ कुभांरशेत कुंभारशेत 
३७ राबगांव राबगांव,नंबरवाडी, 
उंबरवाडी,जांभुळमाळ 
(मिनी), गावठेवाडी (मिनी) 
३८ दापोडे दापोडे (मिनी) 
३९ मढाळी मढाळी 


पृष्ठ ८ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१८/प्र.क्र.७५/कार्यासन-८, दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


४० 


४१ 


सिध्देश्वर खुर्द सिध्देश्वर खुद 


आपटवणे आपटवणे, Agata 


र Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 
Lax m | ka Nn t DN: CN = Laxmikant Gopalrao Dhoke, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Tribal Development 


Gopalrao Dhoke pert 2: ८७७. 


(ल.गो.ढोके) 


शासनाचे उच सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


